भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २१, २००४ श्रावण 30, शके १९२६ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ 

अधिसूचना 

मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक एमआयएस. ११९९/१६८९/सीआर-२८/२/माग-१/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास 

असे वाटते की, महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३ (ज्याचा उल्लेख यापुढे ' प्रधान नियम “ असा 
केला आहे) मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम ताबडतोब अंमलात आणण्यात यावेत 
आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (मुंबई १९४९ चा २५) (यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम “' असा केला आहे) चे कलम १४३ चे उप-कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे 
हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत. 


आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप-कलम (२) च्या खंड (बी), (एफ), (जी), 
(एच-१), (के), (एल-तीन) आणि (यू) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्या बाबतीत महाराष्ट्र 
शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र देशी 
दारू नियम, १९७३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहेत ते असे :-- 


१. या नियमांना “ महाराष्ट्र देशी दारू (सुधारणा) faa, २००४ ' असे संबोधण्यात यावे. 


२. प्रधान नियमातील नियम ३० च्या उप-नियम (५) नंतर खालील उप-नियम अंतर्भूत करण्यात 
यावा, तो असा :-- 


“(६) या नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणताही सीएल-३ अंनुज्ञप्तीधारक त्यांच्या 
सीएल-३ अनुज्ञप्तीमधून २१ वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्‍तीस स्वतंत्र उपभोगाकरिता (ऑफ 
कन्झम्पशन) करीता बीयरची सीलबंद बाटलीतून विक्री करू इच्छित असल्यास त्यांची सीएल-३ 
अनुज्ञप्ती ज्या विभागात अस्तित्वात आहे, त्या विभागाकरिता सीएल-३ अनुज्ञप्तीकरिता, लागू 
असलेल्या, अनुज्ञप्तीच्या शुल्काच्या २५ टक्के इतक्या रकमेचा भरणा करून त्यांच्या सीएल-३ 
WSR आवश्यक नोंद करून घेऊन विक्रीसाठी परवानगी देता येईल. 


स्पष्टीकरण.--या नियमांकरिता “ बीयर “ या शब्दाचा अर्थ मुंबई विदेशी मद्य नियमावली, 
१९५३ मध्ये नमूद केलेल्या बीयरकरिता जो आहे तोच राहील. 


(७) बीयरची विक्री करण्यास परवानगी दिलेल्या सीएल-३ अनुज्ञप्तीधारकास महाराष्ट्र विदेशी 
मद्य (रोखीने विक्री, विक्रीची नोंदवही इ.) नियम, १९६९ मधील तरतुदीनुसार नमुना एफएलआर-३, 
एफएलआर-४, एफएलआर-५ मध्ये विहित केलेल्या नोंदवही ठेवणे आवश्यक राहील.”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क्‌. श्री. घाडगे, 
शासनाचे उप. सचिव. 


ee 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट २१, २००४/ श्रावण ३०, शके १९२६ [भाग BTR 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 19th August 2004 
NOTIFICATION 
Bompay Prouzsition Act, 1949. 

No. MIS. 1199/1689/CR-28/2/Part-I/EXC-3.—Whereas the Government 
of Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 (hereinafter referred to as “the 
principle rules ”) should be brought into force at once, and therefore, the 
rules should be made without previous publication as provided by the 
proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, ; 
1949 (Bom. XXV of 1949) (hereinafter referred to as “ the said Act”); 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (5), (f) and 
(h1), (2), (1-iii) and (w) of sub-section (2) of section 143 of the said Act and 
of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby makes the-following rules, further to amend the Maharashtra 
Country Liquor Rules, 1973, as follows, namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Country Liquor 
(Amendment) Rules, 2004. 


2. In rule 30 of the principal Rules, after sub-rule (5), the following 
sub-rules shall be inserted, namely :— 


« (6). Notwithstanding anything contained in these rules, any holder 
of licence in form CL-III desiring to sell beer to the person above the age 
of 21 years in sealed bottles for “ off consumption ” may be permitted to 
do so by the Collector by duly making endorsement thereof on the CL-III 
licence on recovery of 25 per cent of the fee payable for grant of renewal 
of the licence in the area in which shop for CL-III licence is located. 


Explanation.—For the purpose of this rule, the words “ beer ” shall 
have the same meaning as assigned to it in the Bombay Foreign Liquor 
Rules, 1953. : 


(7) The holder of CL-III licence permitted to sell Beer shall maintain 
the registers in Form F.L.R. 3, F.L.R. 4 and F.L.R. 5 prescribed under 
the Maharashtra Foreign Liquor (Sale on Cash, Registers of Sales etc.) 
Ryles, 1969.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K. 5. GHADGE, 
Deputy Secretary to Government. 


(१४) 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


